मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०१९/प्र.क्र.६८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. १० ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०१९/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे २१ सप्टेंबर, 
२०१९ रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद यांचे 
दि. १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे दि. ७ सप्टेंबर, २०१९ 
रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांचे दि. १८ सप्टेंबर, 
२०१९ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय -: 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद; अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. १ मार्च, २०१९ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद; 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
नांदेड; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील पुढील 
विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत या अटीच्या 


अधीन राहून दिनांक ०१.१०.२०१९ पासून दिनांक २९.०२.२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०१९/प्र.क्र.६८/प्रशासन-१ 


कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी | जिल्हा परिषद | रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील पदे | आस्थापनेवरील 
पदे पदे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक | १९ शिक चि 

बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ७८८ 9 229 

बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | ९०३ १४ १९७ 

बांधकाम मंडळ, नांदेड 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक | १११३ १२ १२२ 

बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला 
आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९- 
सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१९-२०२० या चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावाव या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०११११५४०४९९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Nisha Manohar 
Mahajan 


Digitally signed by Nisha Manohar Mahajan 


(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SRT निर्णय क्रमांकः सीओएन २०१९/प्र.क्र.६८/प्रशासन-१ 


२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३.महालेखापाल२- (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४.महालेखापाल२- (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५.वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 
६.वित्त विभाग (वित्तिय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 
७.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
८.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 
१०.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
११.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या 
अधिपत्याखालील सर्व कार्यकारी अभियंते 
१२.कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
१३.संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 
१४.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन१-, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


